श्री क्षेत्र निरा नृसिंहपूर (जि. पुणे) तिर्थक्षेत्र विकास 
आराखड्यामध्ये “नृसिंहपूर येथे बसस्थानक बांधणे” या 
कामाचा समावेश करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक टिडीएस २०१९/५/प्र.क्र.३३४/ पर्यटन, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : ८ ऑक्टोबर, २०२०. 


संदर्भ: १) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन निर्णय क्र. बैठक २०१६/३/प्र.क्र.२०२/पर्यटन, 
दि.१६/११/२०१६. 
२) जिल्हाधिकारी, पुणे यांचे पत्र क्र.जिनिसपु/नि ८/तिक्षेवि/१०६३/ २०१९, दि.२८/२/२०१९. 
३) जिल्हाधिकारी, पुणे यांचे पत्र क्र. जिनिसपु /नि८/निरा बसस्थानक/१९९९/२०१९, 
दि.२८/६/२०१९. 


प्रस्तावना : 


पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन निर्णय, दि.१६/११/२०१६ अन्वये श्री क्षेत्र निरा नृसिंहपूर, 
जि. पुणे तिर्थक्षेत्र विकासाच्या रु.२६०.८६ कोटीच्या विकास आराखड्यास, तसेच सदर विकास 
आराखड्याच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हाधिकारी, पुणे यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यकारी समिती गठीत 
करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. सदर विकास आराखड्यामध्ये “नृसिहपूर येथे बसस्थानक बांधणे” या 
कामाचा समावेश करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय: 


संदर्भ क्रमांक १ येथील दि.१६/११/२०१६ च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आलेल्या 
श्री क्षेत्र निरा नृसिंहपूर, जि. पुणे तिर्थक्षेत्र विकास आराखड्यामध्ये “नृसिंहपूर येथे बसस्थानक बांधणे” या 
कामाचा समावेडठा करण्यास या शासन निर्णयाव्दारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदर मान्यता ही 'श्री क्षेत्र निरा नृसिहपूर विकास आराखड्याच्या रु.२६०.८६ कोटी या किंमतीमध्ये 
कोणतीही वाढ होणार नाही आणि सदर बसस्थानक बांधल्यानंतर भविष्यात त्याच्या 'देखभाल- दुरुस्ती 
साठी होणारा खर्च 'महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ' यांनी करावा” या अटींच्या अधीन राहून देण्यात 
येत आहे. 

३. तसेच सदर मान्यतेसाठी संदर्भ क्रमांक १ येथील दि.१६/११/२०१६ च्या शासन निर्णयामधील अटी व 
शर्ती पूर्वीप्रमाणेच लागू राहतील. 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०१९/५/प्र.क्र.३३४/ पर्यटन, 


छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२०१००८११३२४३४१२३ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 
Ramesh Jayaram व्यय णा 


5.4.20=931a917c29ea693ba9abees43d58bf1 b6ade60ae69c9be92f59d232 
bb3a3fcc8, 


Kadam णक 
(र. ज. कदम) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 

प्रति, 
१ मा. राज्यपाल यांचे सचिव 
२) मा. मुख्यमंत्राचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३) मा. मंत्री, पर्यटन यांचे खाजगी सचिव 
४) मा. राज्यमंत्री, पर्यटन यांचे खाजगी सचिव 
५) सर्व मा. मंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
६) सर्व मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
७) मा. विरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र विधानपरिषद 
८) मा. विरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र विधानसभा 
९) सर्व मा. विधानपरिषद सदस्य, महाराष्ट्र विधानपरिषद 
१०) सर्व मा. विधानसभा सदस्य, महाराष्ट्र विधानसभा 

१) मा. मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहायक 
१२) मा. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र 
१३) सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव 
१४) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ, मुंबई. 
१५) विभागीय आयुक्त, पुणे. 
१६) जिल्हाधिकरी, पुणे. 
१७) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, पुणे 
१८) पोलीस आयुक्त, पुणे. 
१९) पोलीस अधिक्षक, पुणे 
२०) महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, 
२१) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १, मुंबई. 
२२) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र १, नागपूर. 
२३) उप सचिव, पर्यटन 
२४) उप सचिव (सांका-३), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२५) जिल्हा नियोजन अधिकारी, पुणे. 
२६) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 
२७) प्रादेशिक व्यवस्थापक, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ, पुणे. 
२८) अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पुणे 
२९) अधिक्षक अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, पुणे 
३०) अधिक्षक अभियंता, महाराष्ट्र राज्य वितरण कंपनी, पुणे 
३१) अधिक्षक अभियंता, जलसंपदा विभाग, पुणे 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०१९/५/प्र.क्र.३३४/ पर्यटन, 


३२) सहाय्यक संचालक, राज्य पुरातत्व, पुणे 

३३) सहाय्यक संचालक, नगर रचना, पुणे 

३४ उप विभागीय अधिकारी, बारामती 

३५पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागातील सर्व कार्यासने 
३६) निवड नस्ती, पर्यटन. 


KKK 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


